एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-३ 
(सीपीटीपी-३) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास 
अधिकारी, गट-अ, गट -अ यांचा परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
कार्यालयीन आदेशा क्रमांक -टिआरएन-०७१९/प्र.क्र.१५/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- २५/०२/२०२१ 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि., शासन पत्र क्रमांक टिआरएन-०४१६/प्र.क्र.६१/१६/१८-ब, दिनांक ०४/०८/२०१६ 
३.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन seat क्र. टिआरएन-२०१७/प्र.क्र.३१/ सीपीटीपी-अ, दि.०४/१२/२०१७ 


कार्यालयीन आदेशा 
उपरोक्त वाचा येथील संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ नुसार केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनातील गट अ 
व गट बच्या संवर्गाकरीता एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्यात आलेला आहे. 
२. राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१५ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट 
विकास अधिकारी, गट-अ पदावर शिफारसप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना कागदपत्र तपासणीस उपस्थित 
असलेल्या उमेदवारांना उपरोक्त वाचा येथील संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ येथील कार्यालयीन आदेशान्वये एकत्रित 


परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-३ अंतर्गत विविध अटी व शर्तीनुसार प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
देण्यात आलेली होती. 


3 एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-३ दिनांक ०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८ या 
कालावधीत आयोजित करण्यात आलेला होता. 


४. पुढील तक्त्यातील प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी, 
गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास समाप्त 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | नाव व पदनाम | शिफारस | परिविक्षाधीन म्हणून मेदवाराने विभागीय परीक्षा परिविक्षा i 
प्रवर्ग सेवेत नियुक्तीचा । उपभोगलेल्या । उत्तीर्ण/परीक्षेचा । समाप्तीचा दिनांक 
दिनांक रजा (दिवस) कालावधी 
| 9 | २ ३ | छ__| 4 & | lw 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी, गट-अ 
षी श्री. प्रशांत | OPEN | ०२/०५/२०१६(म.पू.) शो क विभागीय परीक्षा सन- | ३०/०४/२०१८ (म.नं.) 
दत्तात्रय काळे २०१४ (निकालाचा 
दिनांक 
०५/०७/२०१८) 
2 श्री. यरि DT-A | ०२/०५/२०१६ (म.पू) शि विभागीय परीक्षा सन- | ३०/०४/२०१८ (म.नं.) 
धनसिंग राजपुत २०१४ (निकालाचा 
दिनांक २२.०९.२०१७ 
३ श्री. शाशिकां ST ०२/०५/२०१६ (म.पू.) शिडी विभागीय परीक्षा सन- | ३०/०४/२०१८ (म.नं.) 
भिका सोनवणे २०१४ (निकालाचा 
दिनांक २२.०९.२०१७) 


कार्यालयीन आदेठा क्रमांकः टिआरएन-०७१९/प्र.क्र.१५/सीपीटीपी-अ 


५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ अन्वये “परिविक्षाधीन उमेदवारांना 
शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी व 
त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी” अशी तरतूद 
आहे. त्यानुसार उपरोक्त उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ दि.०४/१२/२०१७ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर 
करण्यात आलेली असून आता त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यांची 
दुसरी व त्यापुढील देय वेतनवाढी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त “परिच्छेद ४” मधील तक्त्यातील प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट 
विकास अधिकारी, गट-अ यांनी परिविक्षा कालावधीत रजा न घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राम विकास विभाग व 
यशदा, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेकडून प्राप्त ATS असून त्याआधारे सदर आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


9. सदर कार्यालयीन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२५१५५४२०९८०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ned by Leena Ashish Sankhe 
jovernment of Maharashtra, ou=General 


Leena Ashish ®: 


lal 
2.5.4.20=522242e2259dbf8fclaed336674ebf6138607b16aacbb 


artment, postalCode=400032, 


Sankhe gs ore ena 
(लिना संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सबंधित उमेदवार (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 


१. सह सचिव/ उप सचिव (आस्था-३३), (आस्था- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी, 
गट-अ, गट-आ), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


